लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्‍यातील 
तीन योजनाबाह्य रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ फेब्रुवारी, २०१९. 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे 
पत्र क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/२१९७/९५ दि. १६/०५/२०१८. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे 

पत्र क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१०२९९१ दि.२७/०७/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचेकडून संदर्भाधीन 
पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्‍यातील तीन योजनाबाह्य रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त 
झाला आहे. 


सदर रस्ते कच्चे रस्ते असून यासाठी भूसंपादनाची आवऱ्यकता नाही. तसेच सदर रस्ते रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत जिल्हा परिषद, लातूर यांची मागणी आहे. 
त्यामुळे उपरोक्‍त रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, लातूर यांची मागणी विचारात घेऊन, लातूर जिल्ह्यातील, अहमदपूर तालुक्‍यातील, 


१) काळेगांव ते लांजी रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/४०० (३.४०० कि.मी.) हा रस्ता ग्रामीण मार्ग 
क्र.१२५ 

२) काळेगांव बौध्द विहार ते चिलखा रस्ता कि.मी. ०/०० ते ५/०० (५.०० कि.मी.) हा रस्ता 
ग्रामीण मार्ग क्र.१२६ 

३) प्रमुख जिल्हा मार्ग-९ बौध्द विहार ते ahs ते राज्यमार्ग-२४९ रस्ता कि.मी. ०/०० ते 
३/६०० (३.६०० कि.मी.) हा रस्ता ग्रामीण मार्ग क्र.१२७ म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०४/नियोजन-२ 


परिणामी, लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.०० कि.मी. ने वाढ 


होवून एकूण लांबी (३६६१.०१० + १२.००) म्हणजेच ३६७३.०१० कि. मी. इतकी होईल 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०४१४५६३८२०१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


(२ SGM “2८. 


vo 


ed 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tuké 
IN, 


Raipui 
DN: 1) ॥१०10511 Public Work: 
Wa roop Dep it, postalCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.2 )23930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322 


'd2dcfb496a3a97 175, 


IN =427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb0e5: 
1 a fa aa a | pu re 2c213e8a174114e57cc46, ‘Swaroop Tukaram १०? 


2019.02.04 14:58:27 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 


अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, लातूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


